पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-३/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २४ ऑक्टोबर, २०१७. 


वाचा : 
१) शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विजा-४,दि.१७.९.२०१३ चे इरादा पत्र (Letter of 
Intent) 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विज्ा-४, दि. 98.90.2093 

3) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 
रोजी झालेला करारनामा. 

४) शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ 

५) शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६८/अर्थ-३, दि. १.४.२०१७ 

६) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२९.६.२०१७ रोजीचे पत्र व देयक. 

७) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दि.४.१०.२०१७ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

८) मे. प्राईसवॉटरहाऊस HIS कं. यांचा दि. १६.१०.२०१७ रोजीचा ई-मेल. 


प्रस्तावना :- 


पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त, पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प 
राबविण्याबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि. १७.९.२०१३ रोजी Letter of 
Intent देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमुद गृह विभाग शासन निर्णय दि.१४.१०.२०१३ 
अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५ कोटी (रुपये दोनशे पंचवीस कोटी 
फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. ३ 
येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम एकरकमी देय न करता, पुढील 
६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% आणि उर्वरित ८०% रक्‍कम 
२० समान हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाळे असुन सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. प्रकल्प सचालक मे.एडीएसएल कंपनीने 
पाहिलेल्या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाच्या दि.२८.९.२०१५ ते दि. २७.१०.२०१५ या एक महिनाच्या 
कालावधीसाठी झालेला खर्च अदा करण्याची विनंती संदर्भ क्र.६ येथे नमूद पत्रान्वये त्यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-३/पोळल-३ 


शासनास केली आहे. यासंदर्भात दि.४.१०.२०१७ रोजी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीची बैठक आयोजीत करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीमध्ये “दि.२८.९.२०१५ ते दि. २७.१०.२०१५ या एक महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रकल्प 
संचालक मे. एडीएसएल कंपनी यांनी केलेल्या प्रकल्प कार्यान्वयनाच्या कामासाठी झालेला खर्च 
त्यांना देण्यात यावा”, असा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचा पाच वर्षाच्या कार्यान्वयन 
कालावधीमध्ये अखेरचा विसावा हप्ता हा दोन महिनांचा असणार आहे व त्यासाठी सदर कंपनीला 
दोन महिनांच्या कार्यान्वयनासाठी देयके अदा करावी लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 
अतिरीक्त निधीची तरतुद करण्याची आवश्‍यकता नाही. 

प्रकल्प सल्लागार, मे.पीडब्ल्युसी कंपनी यांनी पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या विनंती 
प्रस्तावातील (Request for proposal) तरतुदी व सेवा कराराच्या अटी व शर्ती प्रमाणे संदर्भ क्र. ८ 
येथे नमुद दि.१६.१०.२०१७ रोजीच्या ई-मेल संदेश्ाद्वारे दिलेल्या अहवालानुसार पुणे शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्प कार्यान्वित होण्याच्या वेळी सदर प्रकल्पाचा एकूण खर्च रु. २१०, २६,१४,०३९/- 
(अक्षरी रुपये दोनही दहा कोटी सव्वीस ore चौदा हजार एकोणचाळीस फक्‍त) एवढा होता. 
त्यानुसार सदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाच्या पहिल्या तिमाही हप्त्याचा एकूण रु.८,४१,०४,५६२/- 
(अक्षरी रुपये आठ कोटी एक्केचाळीस ळाख चार हजार Waal बासष्ट फक्त) एवढा खर्च झाला 
आहे. त्याआधारे दि.२८.९.२०१५ ते दि.२७.१०.२०१५ या एक महिन्याच्या कालावधीसाठी केलेल्या 
कार्यान्वयनाच्या कामासाठी करारानाम्यानुसार भांडवळी व कार्यान्वयन खर्च मिळून एकूण 
रु. २,८०,३४,८५४/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी ऐंशी लाख चौतीस हजार आठडो चौपन्न फक्त) एवढा 
निधी मे. एडीएसएल कंपनीला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. आणि महाराष्ट्र 
शासन यांचे दरम्यान दि. २८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. सदर करारनाम्याच्या अनुषंगाने 
प्रकल्प सल्लागार, मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या अहवालानुसार पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 
दि.२८.९.२०१५ ते दि. २७.१०.२०१५ या एक महिनाच्या कालावधीसाठी केलेल्या कामासाठी मे. 
अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला रु. २,८०,३४,८५४/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी ऐंशी 
OE चौतीस हजार seal चौपन्न फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


2. सदरहू, रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोळीस आयुक्त, पुणे शहर यांना नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. त्यांनी उपरोक्‍त 
रक्कमेचा धनादेश कोटक महिंद्रा बँक, नरीमन पॉईन्ट शाखा, मुंबई यांचेकडील ESCROW 
Account No. 02312436713 IFSC: KKBK0000958 या खात्यावर जमा करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-३/पोळल-३ 


ai प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, coo इतर खर्च, (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ ०२२३) योजनेतर 
योजना -५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६८/अर्थ-३, 
दि.१.४.२०१७ ला अनुसरुन प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये तसेच वित्त विभागाचा 
शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय 
अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, 
१९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु.क्र. ४, नियम क्र.७ अन्वये 
प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर देयक पुणे सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार यासाठी लागू 
असलेल्या सर्व प्रचलीत कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०२४१७४५५१००२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
Ka | | a S A DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f19a89f474e7b9 
e 8a708cc03eb46cd241a604d42bb, cn=Kailas A. 
aikwa coe 
Date: 2017.10.24 17:35:00 +05'30' 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव (fears) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. पोळीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्ष), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-३/पोल-३ 


१०.आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

११. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३. मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, Ths LISA, एनसीपीए रोड, ब्लॉक Ill, नरीमन पाईंट, मुंबई-२१. 

१४. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१५. अवर सचिव, अर्थ-२ Te विभाग. 

१६. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


